एकत्रित परिविक्षाधिन प्रशिक्षण 
कार्यक्रम-9 Fetes परिविक्षाधिन 
तहसिलदार यांना महसूली विभाग वाटप 
व पदस्थापना देणेबाबत....... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन आदेशा क्र. ससेनि-२५२१/प्र.क्र.१८८/ई-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: ३०.०८.२०२४ 


संदर्भ:- १ महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ 

२) सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना क्र.एसआरव्ही-२०२१/प्र.क्र.४९/कार्या-१२, दि.१४.०७.२०२१ 

3) मा. भारत निवडणूक आयोगाचे क्र. ४३७/६/१/॥॥७/₹७/-(॥१७॥/५००/२०२४, 

दि.३१.०७.२०२४ 

8) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.टिआरएन-२०१३/प्र.क्र.८४/१३/१२-अ, 

दि.२०.०१.२०१४ 

५) शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.टिआरएन-०५१४/प्र.क्र.२०/१८-ब, 

दि.०७.११.२०१५ 

६) शासन पत्र, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. टिआरएन-२०२४/प्र.क्र.०८/प्रशि-२, दि.१२.०३.२०२४ 

शासन Seat 

एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-७ (सीपीटीपी-७ या तुकडीमधील परिविक्षाधीन 
तहसिलदार यांचे खातेनिहाय प्रशिक्षण दि.१७.०१.२०२२ पासून सुरु झाले होते. सदर अधिका-यांचा 
परिविक्षाधिन कालावधी हा दोन वर्षाचा आहे. एकत्रित परिविक्षाधिन प्रशिक्षण कार्यक्रम-७ (सीपीटीपी-७) या 
तुकडीमधीळ अधिका-यांचा परिविक्षाधिन कालावधी पूर्ण झालेला आहे. त्यानुसार, यडवंतराव चव्हाण 
विकास प्रशासन प्रबोधिनी, (यशदा), पुणे यांनी दि.२४.०२.२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये सादर केलेल्या 
मूल्यमापन व गुणपत्रकाच्या आधारे सामान्य प्रशासन विभागाने संदर्भाधिन क्र.६ येथील पत्रांन्वये एकत्रित 
परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-७ मधील परिविक्षाधिन तहसिलदार यांची गुणानुक्रमे सेवाज्येष्ठता निश्चित 
केली आहे. सामान्य प्रशासन विभागाकडून प्राप्त गुणवत्ता यादीतील क्रमांकानुसार संदर्भाधिन क्र.२ येथील 
नमूद अधिसूचनेमधील तरतूदीनुसार महसूली विभाग वाटपासंदर्भात संबंधित ७० तहसिलदार यांचेकडून 
विकल्प मागविण्यात आले आहेत. 
२. “महाराष्ट्र शासकीय गट-अ व गट-ब (राजपत्रित व अराजपत्रित) पदांवर सरळसेवेने व पदोन्नतीने 
नियुक्तीसाठी महसुली विभाग वाटप नियम, २०२१” नुसार एकत्रित परिविक्षाधिन प्रशिक्षण कार्यक्रम-७ मध्ये 
प्रशिक्षण घेतलेल्या ७० परिविक्षाधिन तहसिलदार (गट-अ) यांना स्तंभ क्र.४ अन्वये महसूली विभाग वाटप 
करण्यात येत असून त्यांना मा. भारत निवडणूक आयोगाच्या संदर्भाधीन क्र.३ येथील पत्रान्वये विहित 
केलेल्या तरतुदी व महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 
पाडतांना होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ च्या कलम ४(४) मधील तरतुदीनुसार स्तंभ क्र. ५ मध्ये 
दर्शविलेल्या पदावर पदस्थापना देण्यात येत आहे. 


शासन आदेश क्रमांकः ससेनि-२५२१/प्र.क्र.१८८/ई-३ 


अ. अधिकाऱ्यांचे नाव सा.प्रवि.ने महसूली पदस्थापना 
क्र. निश्चित | विभाग वाटप 
केलेला 
ज्ये. क्र. 
[a5 | २ ३ 1 ee षु 
शि . | श्री. यमगर संकेत संपतराव Ear ail कोकण-२ | तहसिलदार (संगायो) जि.मुंबई हहर 
२. | श्री. ढाकणे अक्षय अशोक २ कोकण-१ | तहसिलदार मंडणगड, 
जि.रत्नागिरी 
३. | श्री. शिदे तुषार निवृत्ती ३ कोकण-१ | तहसिलदार (अकृषक) पालघर 
जि. पालघर 
४. | श्री. गंबरे विकास लक्ष्मण ४ कोकण-१ | तहसिलदार राजापूर, जि.रत्नागिरी 
५. | श्री. गुरव राहूल पोपट षु कोकण -१ | अपर तहसिलदार (अकृषक) जव्हार, 
जि.पालळघर 
६. | श्री. ढवळे स्वप्नील रामचंद्र & नाशिक । अपर तहसिलदार अहमदनगर, 
जि.अहमदनगर 
७. | श्री. सवडे विजय केठावराव ७ अमरावती । तहसिलदार (संगायो) 
जि.का.बुलढाणा 
८. | श्री. घोरपडे हिमालय ८ नाशिक = | तहसिलदार (पुनर्वसन), 
बाळकृष्ण जि.का.अहमदनगर 
९. श्री. बिरादार विकास ९ छत्रपती । तहसिलदार (सामान्य), 
भरतराव संभाजीनगर | जि.का.नांदेड 
i ०.| श्री. दहाडदे आकाडा wi ० नाशिक | तहसिलदार (निवडणूक), जि.का. 
राजाराम अहमदनगर या श्री. प्रदीप पाटील 
यांच्या प्रस्तावित बदलीने रिक्‍त 
होणा-या पदावर 
a q.| श्री. डेरे संतोष बाळठिराम णि १ नाशिक | तहसिलदार तथा पुनर्वसन 
अधिकारी, ससप्र, केवडीया कॉलनी 
कॅम्प, नंदुरबार 
१२.| श्री. काकडे ज्ञानेश्वर १२ छत्रपती । तहसिलदार (सर्वसाधारण), 
माणिकराव संभाजीनगर | जि.का.लातूर 
१३. श्री. म्हेत्रे WHat अमोघसिध्द १३ छत्रपती | तहसिलदार, वाझी, जि.धाराशिव 
संभाजीनगर | या श्री. राजेश लांडगे यांच्या 
प्रस्तावित बदलीने रिक्‍त होणा-या 
पदावर 
१४. श्री. घुमरे विनायक गोपीनाथ १४ नाशिक । तहसिलदार अक्कलकुवा, 
जि.नंदूरबार 
१५.| श्री. मोराणकर जिवन रवींद्र १५ अमरावती । तहसिलदार (संगायो) धामणगांव 
रेल्वे, जि.अमरावती 
१६.| श्री. पाटील भूषण कैलास १६ अमरावती | तहसिलदार लोणार, जि.बुलढाणा 
१७.। श्री. माने अश्विनकुमार श्रीमंत १७ छत्रपती । तहसिलदार (महसूल) 
संभाजीनगर | जि.का.हिंगोली 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन आदेठ क्रमांकः ससेनि-२५२१/प्र.क्र.१८८/ई-३ 


अ. अधिकाऱ्यांचे नाव सा.प्र.वि.ने महसूली पदस्थापना 
क्र. निश्चित | विभाग वाटप 
केलेला 
ज्ये. क्र. 
Fae | २ ३ |. ४._ | ५ 
१८.| श्री. ढोकले हेमंत आबासाहेब १८ छत्रपती । तहसिलदार कळंब, जि.धाराशीव 
संभाजीनगर 
१९.। श्री. गिडे राकेडा अण्णासाहेब १९ छत्रपती | तहसिलदार केज, जि.बीड 
संभाजीनगर 
Qo.) श्री. जगताप अभिजित २० छत्रपती । तहसिलदार (महसूल) 
लक्ष्मण संभाजीनगर | जि.का.धाराशिव 
29.| श्री. रासणे अक्षय संतोष २१ अमरावती । तहसिलदार झरीजामणी, 
जि.यवतमाळ 
22.| श्री. पाटील पवन प्रकाडा २२ अमरावती । तहसिलदार जळगाव जामोद, 
जि.बुलढाणा 
23.| श्री. कळसे मयुर राजेश २३ अमरावती । तहसिलदार तिवसा, जि.अमरावती 
२४. श्री. कोळेकर रणजितसिह २४ छत्रपती । तहसिलदार (महसूल) 
साधू संभाजीनगर | जि.का.परभणी या श्रीमती प्रतिभा 
गोरे यांच्या प्रस्तावित बदलीने रिक्‍त 
होणा-या पदावर 
२५. श्री. काकडे Psat मारुती २५ छत्रपती । तहसिलदार परांडा, जि.धाराठिव 
संभाजीनगर 
२६. श्री. घोरपडे अभय अशोक २६ अमरावती । तहसिलदार, धामणगांव रेल्वे, 
जि.अमरावती 
२७.। श्री. जंगम अजितराव २७ अमरावती । तहसिलदार महागांव, जि.यवतमाळ 
बाळकृष्ण 
2¢.) श्री. आठरे संतोष राधाकिसन २८ अमरावती । तहसिलदार (निरीक्षण) विभागीय 
आयुक्त कार्यालय, अमरावती 
२९. श्री. बिक्कड विकास प्रकाशा २९ नागपूर । अपर तहसिलदार बेला, ता.उमरेड, 
जि.नागपूर 
30.| श्री. पाटील प्रशांत व्यंकटराव ३० अमरावती । तहसिलदार संग्रामपूर, 
जि.बुलढाणा या श्री. योगेश्वर टोपे 
यांच्या प्रस्तावित बदलीने रिक्‍त 
होणा-या पदावर 
39.| श्री. काकडे प्रज्ञा प्माकर ३१ अमरावती । तहसिलदार (सामान्य प्रशासन) 
विभागीय आयुक्त कार्यालय, 
अमरावती 
32.| श्री. शेळके रामदास ३२ अमरावती | तहसिलदार चांदुरबाजार, 
भाऊसाहेब जि.अमरावती 
33.| श्री. मोरे राहूल विरभान ३३ अमरावती | तहसिलदार (महसूल) 
जि.का.यवतमाळ 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः ससेनि-२५२१/प्र.क्र.१८८/ई-३ 


अ. अधिकाऱ्यांचे नाव सा.प्रवि.ने महसूली पदस्थापना 
क्र. निश्चित | विभाग वाटप 
केलेला 
ज्ये. क्र. 
10) २ ३ 1 ee | षु 
38.| श्री. जाधव कल्पेश चंदन ३४ अमरावती । तहसिलदार (सामान्य प्रशासन) 
जि.का.यवतमाळ 
३५. श्री. राऊत मयुर शरदराव ३५ अमरावती = | तहसिलदार दिग्रस, जि.यवतमाळ 
३६.| श्री. क्षीरसागर समर्थ ३६ नागपूर । तहसिलदार देवळी, जि.वर्धा 
आंनदराव 
३७. श्रीमती मिसाळ प्रियंका ३७ अमरावती । तहसिलदार (संगायो Sex) तहसिल 
भास्कर कार्यालय, अमरावती 
3¢.| श्रीमती आखरे पल्लवी प्रदीप ३८ नागपूर । अधीक्षक जि.का.चंद्रपूर 
३९.| श्री. बाहकर शुभम शांकरराव ३९ नागपूर तहसिलदार गोडपिंपरी, जि.चंद्रपूर 
४०. श्री.शोंडे आदित्य अजिनाथ ४० अमरावती । अधीक्षक जि.का.यवतमाळ 
४१. श्री. ढोमसे शारांग ठारद ४१ अमरावती =| तहसिलदार (महसूल) विभागीय 
आयुक्त कार्यालय अमरावती 
४२. श्रीमती ढेकळे उमा सदाशिव ४२ नाशिक । तहसिलदार (संगायो) 
जि.का.जळगाव 
४३. श्री. दिवटे अजित हणमंत ४३ अमरावती । तहसिलदार सिंदखेडराजा, 
जि.बुलढाणा 
४४. श्री. शहोळवटकर मोहनिठा ४४ नागपूर । तहसिलदार (संगायो) 
बळवंत जि.का.गडचिरोली 
४५.| श्रीमती केसकर वृषाली ४५ अमरावती | तहसिलदार (महसूल) 
अनिल जि.का.बुलढाणा 
४६. श्रीमती कदम पुनम मोहन ४६ नागपूर । अपर तहसिलदार देवलापार, 
ता.रामटेक, जि.नागपूर या श्री. 
शेखर पुनसे यांच्या प्रस्तावित 
बदलीने रिक्‍त होणा-या पदावर 
४७. श्रीमती धायगुडे गौरी यशवंत ४७ अमरावती । तहसिलदार (संगायो) जि.का 
अकोला 
8c.) श्रीमती बागराव श्रध्दा | ४८ नागपूर । तहसिलदार (निवडणूक) जि.का. 
दिनकर नागपूर 
४९. श्रीमती गोमासे इंद्रायणी | ४९ नागपूर | अपर तहसिलदार चिंचगड, 
मुरलीधर ता.देवरी, जि.गोंदिया 
५०. | श्री. कांबळे श्रीकांत तानाजी Yo नागपूर । अपर तहसिलदार गोंदिया, 
जि.गोंदिया 
५१.। श्रीमती पाटील कौशल्याराणी ५१ नागपूर । तहसिलदार (पुनर्वसन) जि.का. वर्धा 
सूर्यकांत या श्री. सुरेंद्रसिह ठाकूर यांच्या 


प्रस्तावित बदलीने रिक्‍त होणा-या 
पदावर 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन आदेठ क्रमांकः ससेनि-२५२१/प्र.क्र.१८८/ई-३ 


अ. अधिकाऱ्यांचे नाव सा.प्र.वि.ने महसूली पदस्थापना 
क्र. निश्चित । विभाग वाटप 
केलेला 
ज्ये. क्र. 
Pa | २ ३ [Pee 4 
42.| श्री. घाटगे अमित अशोक 42 नागपूर | अपर तहसिलदार अ.कृ.आ.क्र.२, 
नागपूर, जि.नागपूर 
43.| श्रीमती मोगरकर रुपाली ५३ नागपूर । तहसिलदार जिवती, जि.चंद्रपूर 
देविदासराव 
५४. श्री. जक्कुलवार रुनय प्रकाडा | ५४ नागपूर । तहसिलदार (संगायो मनपा क्षेत्र) 
नागपूर, जि.नागपूर 
५५.| श्री. होनमोरे निलेश लगमान्ना ५५ नागपूर । तहसिलदार सिरोचा, 
जि.गडचिरोली 
५६.| श्री. आष्टीकर संतोष बंडू ५६ नागपूर । तहसिलदार गडचिरोली, 
जि.गडचिरोली 
५७. श्रीमती पाटील क्रघव्तुजा 49 नागपूर तहसिलदार (पुनर्वसन) विभागीय 
प्रकाशा आयुक्‍त कार्यालय, नागपूर 
५८. श्री. खिलारी महेश लक्ष्मण ५८ पुणे तहसिलदार (निवडणूक) 
(दिव्यांग) जि.का.कोल्हापूर 
५९.| श्रीमती कोकाटे रेणूका| ५९ नागपूर । अपर तहसिलदार कोठारी, 
जगन्नाथ ता.बल्लारपूर, जि.चंद्रपूर 
६०. श्री. भरकर जगदीड | ६० नाशिक । तहसिलदार (महसूल) जि.का. 
सांडूआप्पा नंदुरबार 
(दिव्यांग) 
६१.| श्रीमती क्षीरसागर स्नेहा| ६१ नागपूर | अपर तहसिलदार पुलगांव, 
सुरेशराव ता.देवळी, जि.वर्धा 
६२.| श्री. शोंबटवाड अविनाहा | ६२ नागपूर । तहसिलदार धानोरा, 
श्रीराम जि.गडचिरोली 
&3.| श्रीमती शिदे नेहा अनिल ६३ नागपूर तहसिलदार (जमीन) विभागीय 
आयुक्त कार्यालय, नागपूर या 
श्री. नारायण ठाकरे यांच्या प्रस्तावित 
बदलीने रिक्‍त होणा-या पदावर 
६४.| श्री. माकोडे संदिप काशिनाथ न नागपूर । तहसिलदार (सामान्य प्रशासन) 
विभागीय आयुक्त कार्यालय, नागपूर 
&4.| श्री. गायकवाड अभय अर्जुन ६५ नागपूर । तहसिलदार मौदा, जि.नागपूर 
६६. श्रीमती घावटे शितल महादेव | ६६ नागपूर । अपर तहसिलदार भिसी, ता.चिमुर, 
जि.चंद्रपूर 
६७. श्रीमती कांबळे मोनिका| ६७ नागपूर । तहसिलदार आमगांव, जि.गोंदिया 
रोहिदास 
६८.। श्रीमती भोकरे प्रज्ञा प्रभाकर नक नागपूर । तहसिलदार गोरेगांव, जि.गोंदिया 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन आदेश क्रमांकः ससेनि-२५२१/प्र.क्र.१८८/ई-३ 


अ. अधिकाऱ्यांचे नाव सा.प्रवि.ने महसूली पदस्थापना 
क्र निश्चित | विभाग वाटप 
केलेला 
ज्ये. क्र. 
Bal २ ३ =a 4 
६९.| श्रीमती भोईर पुजा शिवाजी ६९ नागपूर । अपर तहसिलदार अ.कृ.आ.क्र.५ 


नागपूर, जि.नागपूर या श्री. महेंद्र 
गणवीर यांच्या प्रस्तावित बदलीने 
रिक्‍त होणा-या पदावर 


७०.| श्रीमती वसावे ज्योती| wo नाशिक । जिल्हा करमणूक कर अधिकारी, 
रामसिंग जि.जळगांव 
(दिव्यांग) 


४. उक्त परिविक्षाधिन तहसिलदार यांना खालील अटी व शातींच्या अधीन राहून नियमित पदावर 

पदस्थापना देण्यात येत आहे :- 
(अ) सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधिन क्र. ४ येथे नमूद केलेल्या शासन निर्णयानुसार एकत्रित 
परिविक्षाधिन प्रशिक्षणाचे धोरण निश्चित करण्यात आले असून संदर्भाधिन क्र. ५ येथे नमूद केलेल्या 
शासन अधिसूचनेन्वये एकत्रित परिविक्षाधिन प्रशिक्षण कार्यक्रमांतर्गत प्रशिक्षण घेणाऱ्या उमेदवारांची 
सेवाज्येष्ठता निश्चित करण्याचे नियम विहित केले आहेत. तसेच शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन 
विभाग, दि.२१.०७.२०१७ अन्वये राज्यसेवा परीक्षेद्वारे शासन सेवेत निवड झालेल्या अधिकाऱ्यांसाठी 
एकत्रित परिविक्षाधिन प्रशिक्षण कार्यक्रमांतर्गत पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम राबविण्यात येत आहे. या 
अभ्यासक्रमामध्ये मुंबई विद्यापीठाच्या मूल्यांकन पद्धतीचा अभ्यासक्रम राबविण्यात येत आहे. या 
अभ्यासक्रमामध्ये मुंबई विद्यापीठाच्या मूल्यांकन पद्धतीचा अवलंब करुन दोन वर्षाच्या प्रशिक्षण 
कालावधीत एकूण चार सत्रामध्ये घेण्यात येणा-या परीक्षांती एकूण १६०० गुणांपैकी प्राप्त होणाऱ्या 
गुणांचे २०० गुणांमध्ये रुपांतर करुन संबंधित अधिका-यांना मिळालेले गुण तसेच राज्यसेवा (मुख्य) 
परीक्षेमध्ये मिळालेले गुण यांची बेरीज करुन त्यानुसार सदर अधिकाऱ्यांची त्या तुकडीतील 
सेवाज्येष्ठता निश्चित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

त्यानुसार, यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, (यशदा), पुणे यांनी 

दि.२४.०२.२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये सादर केलेल्या मूल्यमापन व गुणपत्रकाच्या आधारे सामान्य 
प्रशासन विभागाने संदर्भाधिन क्र.६ येथील पत्रांन्वये एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-७ 
मधील परिविक्षाधिन तहसिलदार यांची गुणानुक्रमे सेवाज्येष्ठता निश्चित केली आहे. 
(ब) सदर ज्येष्ठता तात्पुरती ज्येष्ठता म्हणून मान्य करण्यात आली आहे. या तात्पुरत्या ज्येष्ठता 
यादीतील क्रमांकानुसार अधिकाऱ्यांना संदर्भाधिन क्र. २ येथे नमूद केलेल्या अधिसूचनेमधील 
तरतूदींनुसार विभाग वाटप करण्यात आलेला आहे. सदर अधिका-यांनी वाटप करण्यात आलेल्या 
महसूली विभागात किमान तीन वर्षे इतका सेवा कालावधी पूर्ण करणे अनिवार्य आहे. 

५. सदरील आदेशा तात्काळ अंमलात येत असून उपरोक्‍त नमूद अधिका-यांना दर्शविण्यात आलेल्या 

पदस्थापनेच्या पदावर तात्काळ रुजू होण्यासाठी ते धारण करत असलेल्या पदावरून या आदेशान्वये 

एकतर्फी कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. संबंधित अधिका-यांनी आपल्या पदाचा कार्यभार संबंधित विभागीय 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन आदेश HATH: ससेनि-२५२१/प्र.क्र.१८८/ई-३ 


AYR कार्यालय प्रमुख यांच्या सल्ल्याने अन्य अधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द करुन पदस्थापनेच्या पदावर तात्काळ 
रुजू व्हावे. संबधित अधिकारी नवीन नियुक्तीच्या जागी कोणत्या दिनांकास हजर झाले याबाबत 
e3.revenue@maharashtra.gov.in या ई-मेलद्वारे/ टपालाद्वारे शासनास त्वरित कळवावे. तसेच, श्री. 
प्रदीप पाटील, श्री. राजेश लांडगे, श्रीमती प्रतिभा गोरे, श्री. योगेश्वर टोपे, श्री. शेखर पुनसे, श्री. सुरेंद्रसिह 
ठाकूर, श्री.नारायण ठाकरे व श्री. महेंद्र गणवीर यांच्या पदस्थापनेबाबतचे आदेशा स्वतंत्रपणे निर्गमित 
करण्यात येतील. 
६. संबंधित अधिकारी हे महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी 
व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळांतील प्रदाने) नियम, १९८१ च्या नियम १५ अन्वये विहित केलेल्या 
तरतूदींनुसार, पदग्रहण अवधी समाप्त होण्यापूर्वी पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू झाले नसल्याचे निदर्शनास 
आल्यास, त्यांचेविरुद्ध लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम, १९५० व महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ 
मधील तरतूदींनुसार शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 
9. महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून 
टाकणे यांच्या काळांतील प्रदाने) नियम, १९८१ मधील नियमांनुसार दिलेल्या विहित कालावधीत संबंधित 
अधिकारी यांनी पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होण्याची दक्षता घ्यावी. अन्यथा या पदस्थापनेच्या पदावररुजून 
झाल्यास, त्यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी हा “अकार्यदिन” (dies non) म्हणून गणला जाईल, याची 
संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 
८. संबंधित अधिकाऱ्यास शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही कारणास्तव रजा मंजूर करू नये. 
तसेच, महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम-३० (सी) नुसार मूळ कार्यालयाने पदस्थापना 
देण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांचे कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज स्विकारु नयेत. असे अर्ज प्राप्त झाल्यास ते 
संबंधित अधिकाऱ्यांना मूळ पत्त्यावर नोंदणी पोच देय STA परत करावेत. 
९. सदरहू आदेशानुसार तात्काळ पदस्थापनेच्या पदावर रूजू न झाल्यास वा कोणत्याही प्रकारचा दबाव 
आणून बदली रद्द करण्याचा प्रयत्न झाल्यास, ही कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील 
नियम २३ चे उल्लघंन करणारी असल्यामुळे, ती गैरवर्तणूक समजून त्यांचे विरुध्द शिस्तभंग विषयक कारवाई 
करण्यात येईल, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 
१०. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२४०८३०१६१८५५३०१९ असा आहे. हे शासन 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


AJIT SOPANRAO 
DESHMUKH 


(अजित देशमुख) 
शासनाचे सह सचिव 
प्रति, 
१) प्रधान सचिव व मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य. 
२) सर्व विभागीय आयुक्त. 
प्रत, 
« मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन आदेठ क्रमांकः ससेनि-२५२१/प्र.क्र.१८८/ई-३ 


«७ मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

«७ मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त) यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

© मा.मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

«७ अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
e संबंधित जिल्हाधिकारी. 

«७ प्रधान महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखा परीक्षा), मुंबई/ नागपूर. 
e संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

«७ संबंधित अधिदान व लेखा अधिकारी. 

e संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी. 

« संबंधित तहसिलदार (संबंधित विभागीय आयुक्त यांचेमार्फत). 

© सह सचिव (ई-३) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

«७ निवडनस्ती (ई-३). 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


